गोपनीय/तात्काळ महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
[ लक्षवेध :- श्री. एस. एस. बर्वे, पोलीस उपमहानिरीक्षक (आस्थापना) | 
क्रमांक - आयपीएस १७०६ / प्र.क्र.५८१ / पोल १, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 


दिनांक : २४ सप्टेंबर, २००७. 
विषय : पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या अधिका-यांच्या बदल्या. 


संदर्भ : आपले पत्र क्रमांक पोमसं/१/१०/४/एमडब्ल्युचि/कॅट प्रकरण/ ०७, 
दिनांक ०७.०७.२००७. 


उपरोक्त विषयाबाबतच्या संदर्भाधीन प्रस्तावास अनुसरुन खालील नमूद अधिकाऱ्याच्या 


बदलीस शासनाने मान्यता दिली आहे. 


अ.क्र. | _ अधिका-यांचे नांव ] सध्याचे पद - फन _ नविन नियुक्तीचे पद 
१ | श्री. एम.डब्ल्यूनचितळे, | पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग, | प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, : 
भापोसे नागपूर | नानवीज, दौंड, जि.पुणे न 
य म a a Lf 2. i 
2. श्री. एम.डब्ल्यूनचितळे, भापोसे, पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग, नागपूर यांच्या बदलीमुळे 


Rea झालेल्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी अन्य 
अधिकाऱ्याकडे सोपवावा. याबाबत तात्काळ कार्यवाही करुन, अनुपालन अहेवाल, संबंधितांनी कार्यभार 


स्वीकारल्याचा दिनांक नमूद करुन, शासनास सःवर पाठविण्यात यावा. 


Bebe: 
कैलास वि. बिलोणीकर j 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग 
क्रमांक - आयपीएस १७०६ / प्र.क्र.५८१ / पोल १, 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २४ सप्टेंबर, २००७. 
प्रत माहितीसाठी सादर :- 

१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

२) मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव 

३) मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 

४) लेखा अधिकारी, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


२_- प) निवडनस्ती (पोल-१) 
| CD igen 
कैलास वि. बिलो 


अकर सचिव, महाराष्ट्र शासन, Te विभाग. 


12 क्र po ९१५६ PS POS PING LetterCR S81.06 Cider 


